नागपूर विभागातील विभागीय व जिल्हा 
पातळीवरील प्रकल्पाच्या पुनर्वसीत गावठाणात 
पुनर्वसनाच्या कामासाठी असलेल्या एकूण ३३ 
अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२१ पासून दिनांक 
२८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५५/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०२१ 


१ 
२ 


3 
to} 


शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग HATH: आरपीए-२००८/प्र.क्र.४३२/र-१,दि.२८.१.२०१० 

शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक: आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५५/र-१,दि.१०.३.२०२१ 

शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि १०.८.२०२१ 

उपायुक्‍त (पुनर्वसन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक अका/पुनर्व/मुदतवाढ/ 

२५५/२०२१, दि.९ ऑगस्ट, २०२१ 

शासन निर्णय: - 

नागपूर विभागातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या 

कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३३ पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये दिनांक १.३.२०२१ 
ते ३१.८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दिनांक ३१.८.२०२१ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. त्याअनुषंगाने उपायुक्त (पुनर्वसन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्र.४ येथील पत्रान्वये ३३ अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२१ ते दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार मदत व पुनर्वसन उपविभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय स्तरावरील पदांचा आढावा घेण्यात आला असून पुनर्वसन आस्थापनेवरील नागपूर विभागातील 
एकूण ३३ पदांचा आकृतीबंध संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १ नुसार निश्चित केला आहे. वित्त विभागाने संदर्भ 
क्र. ४ च्या आदेशानुसार अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०२१ ते दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढीचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिळे आहेत. त्यानुसार आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या सोबतच्या प्रपत्र 
-अमध्ये नमूद ३३ अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०२१ ते दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढीस या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त पदे अस्थायी स्वरुपाची असून ती पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी पदांबरोबर अतिरिक्‍त 
पदे म्हणून मानण्यात यावीत. तसेच, सदरहू पदांबरोबर पदधारक शासनाच्या नियमानुसार महागाई भत्ते 
व इतर पुरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. तसेच, उपरोक्‍त पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नव्हती,या धारणेच्या अधीन राहून मुदतवाढीस शासनाने मंजूरी दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५५ /र-१ 


४. सदरहू पदांपैकी आयुक्‍त कार्यालयातील पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेल्या कर्मचारीवृदांचा खर्च मुख्य 
लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक सी-५ “२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (०१)प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
(०३)पुनर्वसन (२०२)(०३)(०४) (योजनेत्तर-२२३५१९०६) तसेच, जिल्हा स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा खर्च मुख्य 
लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०५ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (०१) राज्य योजनांतर्गत योजना 


प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन (०४) पुनर्वसन (२०२) (०४)(०४)(योजनांतर्गत-२२३५१९६२) या 


लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ मध्ये खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क,दिनांक 


१०.८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१५१२१२३२५५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Prasannakumar 


te: 2021.09.15 12:14:06 +05'30' 


(प्र.स.ठाकूर) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


प्रति, 


१) महालेखापाल १/२, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
2) महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 
४) उपआयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 
) 
) 
) 


५) जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन संचालक, नागपूर/भंडारा/चंद्रपूर/वर्धा 
६) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा/वर्धा/चंद्रपूर 

९) कक्ष अधिकारी (ब-१) महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१०) कक्ष अधिकारी (आपुक), वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

११) निवडनस्ती कार्यासन र-१. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५५ /र-१ 


शासन निर्णय क्र.आरपीए -२०१९/प्र.क्र. ५५ /र-१, दिनांक 94/8/2029 सोबतचे प्रपत्र-अ 


नागपूर विभागातील आयुक्त व जिल्हा स्तरावरील पुनर्वसन आस्थापनेवरील दिनांक १.९.२०२१ ते दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
दिलेल्या एकुण ३३ पदांचा तपशिल 


अ. विभाग/जिल्हा कर्मचारी वृंदांची पदांची नावे पदांची वेतनश्रेणी पदांची 
क्र संख्या 
| विभागीय आयुक्त, | उपायुक्त (पुनर्वसन) एस-२५ (रु.७८८००-२०९२००) | 
नागपूर विभाग,नागपूर | तहसिलदार (पुनर्वसन) एस-१९(रु.५५१००-१७५१००) | 
उपलेखापाल एस-१३ (रु.३५४००-११२४००) = 
अव्वल कारकुन एस-१२ (रु.३२०००-१०१६००) "कल 
लघुटंकलेखक एस -८(रु.२५५००-८११००) —— 
लिपिक टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) a 
वाहन चालक एस-६ (१९९००-६३२००) [१ 
शिपाई एस-१(रु.१५०००-४७६००) २ 
एकुण ९ 
२ | जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) [१ 
कार्यालय, नागपूर | राजस्व निरिक्षक एस-१२ (रु.३२०००-१०१६००) a 
अव्वल कारकुन एस-१२ (रु.३२०००-१०१६०० a | 
तलाठी एस-८(रु.२५५००-८११००) | 
लिपिक टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) = | 
शिपाई एस-१(रु.१५०००-४७६००) (१ 
एकुण & 
3 | जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) "| 
कार्यालय, वर्धा तहसिलदार (पुनर्वसन) एस-१९(रु.५५१००-१७५१००) ee | 
राजस्व निरिक्षक एस-१२ (रु.३२०००-१०१६००) i | 
अव्वल कारकुन एस-१२ (रु.३२०००-१०१६०० [| 
लिपिक टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) a 
शिपाई एस-१(रु.१५०००-४७६००) ७ २0 
एकुण & 
; जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) [१ | 
कार्यालय, भंडारा राजस्व निरिक्षक एस-१९(रु.५५१००-१७५१००) fe | 
अव्वल कारकुन एस-१२ (रु.३२०००-१०१६००) | 
तलाठी एस-८(रु.२५५००-८११००) |. | 
लिपिक टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) fe =| 
शिपाई एस-१(रु.१५०००-४७६००) Ae | 
एकुण & 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५५ /र-१ 


५ | जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) Pel 
कार्यालय, चंद्रपूर राजस्व निरिक्षक एस-१९(रु.५५१००-१७५१०० ae 
अव्वल कारकुन एस-१२ (रु.३२०००-१०१६०० aaa 

तलाठी एस-८(रु.२५५००-८११००) fa 

लिपिक टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) (१ 

शिपाई एस-१(रु.१५०००-४७६००) विश 

एकुण ६ 
एकुण (१--२--३--४--५) ३३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


